नदीजोड प्रकल्प समन्वय कक्ष, 


नाशिक स्थापन करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आढावा २०२०/प्र.क्र.८७/आस्था.(पुनर्रचना) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- झासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र. संकीर्ण २०१९/(७५/२०१९)/जसंअ, 
दिनांक १९.०९.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी कोकणामधून पाणी 


वळविण्यासाठीच्या योजनांना तत्वत: मान्यता देण्यात आली असून त्यानुसार आंतरराज्यीय 


दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प व राज्यांतर्गत नार-पार-गिरणा, पार-गोदावरी, 


दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी व दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी इ. नदीजोड प्रकल्प राज्यांतर्गत 


प्रकल्प म्हणून राबविण्याबाबत निदेश देण्यात आळे आहेत. तसेच भविष्यकालीन प्रवाही 


वळण योजना (अंबाड, चिमणपाडा, कळमुस्ते, अंबोली वेंळुजे, कापवाडी, हिवरा, सामरद, 


तोळलारखिंड, खिरेश्वर, सादडा घाट व पाथरघाट) व प्रस्तावित नदी जोड प्रकल्प 


(नार-पार-गिरणा, दमणगंगा गोदावरी (एकदरे), पार-गोदावरी, दमणगंगा- वैतरणा-कडवा 


देवनदी) या प्रकल्पांच्या एकत्रित व एकसूत्रीय अंमलबजावणीसाठी थेट शासनांतर्गत स्वतंत्र 


मुख्य अभियंता, नदीजोड प्रकल्प हे पद निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


तथापि, त्यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याने तात्पुरती व्यवस्था म्हणून नदीजोड 


प्रकल्प समन्वय कक्ष स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यानुषंगाने शासन 


पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील विशेषत: नाशिक व औरंगाबाद विभागातील पाणी टंचाई समस्या विचारात 
घेता, नदीजोड प्रकल्पाच्या कामांसाठी स्वतंत्र पदनिर्मिती होईपर्यंत सदर प्रकल्पांचे सविस्तर 
प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार होऊन प्रशासकीय मान्यता मिळेपर्यंत तात्पुरती व्यवस्था म्हणून 
नदीजोड प्रकल्प समन्वय कक्ष, नाशिक स्थापन करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा २०२०/प्र.क्र.८७/आस्था.(पुनर्रचना) 


2. 


नदीजोड प्रकल्प समन्वय कक्ष, नाशिक हा कक्ष नाशिक मुख्यालयी मुख्य अभियंता, 


उत्तर महाराष्ट्र Weal, जलसंपदा विभाग, नाशिक यांच्या कार्यालयांतर्गत कार्यान्वित करण्यात 


येत आहे. सदर कक्षाची रचना पुढीलप्रमाणे राहील :- 


अ. । नदीजोड प्रकल्प समन्वय कक्ष, नाशिक या | सद्यःस्थितीत काम पाहणाऱ्या अधिकाऱ्याचे 
क्र कक्षासाठी नियुक्‍त करण्यात येणाऱ्या पदनाम व कार्यालयाचे नाव 
अधिकाऱ्यांचे पदनाम 

ie मुख्य अभियंता (नदीजोड प्रकल्प समन्वय), | मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, 
नाशिक. जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

2 | अधीक्षक अभियंता, वळण योजना गोदावरी | अधीक्षक अभियंता, उपसा सिचन योजना, 
खोरे, नाशिक. मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 

३ | अधीक्षक अभियंता, वळण योजना तापी खोरे, | अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प 
नाशिक. मंडळ, धुळे. 

8 । कार्यकारी अभियंता, वळण योजना गोदावरी | कार्यकारी अभियंता, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प 
खोरे, नाशिक. विभाग, नाशिक. 

५ | कार्यकारी अभियंता, वळण योजना तापी खोरे, | कार्यकारी अभियंता, गिरणा नदी खोरे 
नाशिक. प्रकल्प विभाग, नाशिक. 


सदर कक्षासाठी आवश्‍यक असलेले उपअभियंता व इतर कर्मचारीवृंद यांच्या सेवा 


उपलब्ध करण्याबाबतची कार्यवाही मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, जलसंपदा विभाग, 
नाशिक यांनी त्यांच्या स्तरावर करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 


३. 


१) 


नदीजोड प्रकल्प समन्वय कक्ष, नाशिक या कक्षाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :- 


प्रगतीपथावरील वळण योजनांच्या कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यामध्ये 
येणाऱ्या अडचणी तसेच कार्यान्वितीचा प्रगती अहवाल शासनास वेळोवेळी अवगत 
करणे, कामे विहित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी विविध यंत्रणांशी (मध्यवर्ती संकल्पचित्र 
संघटना, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, 
संबंधित महामंडळे, महसूल यंत्रणा) समन्वय साधणे व याबाबत केलेल्या प्रगतीचा 
अहवाल झासनास वेळोवेळी सादर करण्यात यावा. 

ज्या नदीजोड उपसा प्रकल्पांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे 
काम महामंडळांतर्गत विविध विभागांमार्फत सुरु आहे, त्या कामांचा आढावा घेवून त्याचे 
सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीमार्फत शासनाकडे 
प्राधान्याने सादर होतील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी समन्वय साधणे (क्षेत्रीय 
संघटना, संकल्पचित्र संघटना, नियोजन जलविज्ञान, राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती, 
महामंडळे) आणि याबाबत अहवाल झासनास वेळोवेळी सादर करणे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा २०२०/प्र.क्र.८७/आस्था.(पुनर्रचना) 


३) भविष्यकाळीन उपसा वळण योजनांबाबत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी 
आवड्यक सर्वेक्षण अन्वेषण कामांची अभिकरणे निश्चित करण्यासाठी संबंधित मुख्य 
अभियंतांमार्फत होत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेऊन शासनास अहवाल सादर 
करणे. 

४) सदर वळण योजनांच्या कामांमध्ये लागणाऱ्या विविध वैधानिक मंजुरी मिळविण्यासाठी 
करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेऊन शासनास अहवाल सादर करणे. 


४. नदीजोड प्रकल्प समन्वय कक्ष थेट शासनाच्या नियंत्रणाखाली काम करेल. तसेच, 
मंत्रालयीन स्तरावर या कामाचे समन्वय योग्य प्रकारे होण्यासाठी उप सचिव (जसं) हे नोडल 
अधिकारी म्हणून स्वत:चा कार्यभार सांभाळून काम पाहतील. 


५. उपरोक्त परि.२ मधील तक्त्यात नमूद कक्षामधील अधिकाऱ्यांनी सध्या कार्यरत 
असलेल्या पदाचा कार्यभार सांभाळून परि.३ मध्ये नमूद केल्यानुसार सदर कक्षातील कामे 
करुन त्याबाबतचा प्रगती अहवाल दर पंधरा दिवसांनी नोडल अधिकारी यांना सादर करणे 
आव्यक राहील. 


६. नदीजोड प्रकल्प समन्वय कक्ष, नाशिक हा कक्ष मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र 
प्रदेश, जलसंपदा विभाग, नाशिक या कार्यालयांतर्गत दिनांक ११/१२/२०२० पासून 
कार्यान्वित होईल, यादृष्टीने मुख्य अभियंता (नदीजोड प्रकल्प समन्वय) यांनी आवश्‍यक ती 
सर्व कार्यवाही तत्काळ करावी. 


७. सदर ana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥१9॥१9॥॥.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१२१०११५५४२४७२७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Prashant 
Sajanikar 


(प्रशांत साजणीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
3) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


४) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा 
५) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा २०२०/प्र.क्र.८७/आस्था.(पुनर्रचना) 


६) मा. मंत्री (खारभूमी) यांचे खाजगी सचिव 

७) मा.सभापती, विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

८) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

९) मा.उपसभापती, विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१०)मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक 

१२)मा.राज्यमंत्री (खारभूमी) यांचे स्वीय सहायक 

१३) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य. 

१४) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

१५) प्रधान सचिव (ज.सं.प्र. व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६) सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

१७) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८)महासंचाळक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा (मेरी), नाशिक 

१९)सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

20) मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदे, जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

२१) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

२२)आंतर वित्तीय GBP व सह/उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३) सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


२४) उप सचिव (सेवा)/ उप सचिव (आस्था)/उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२५) उप सचिव (जसं), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२६) सर्व अधीक्षक अभियंता व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२७)अधीक्षक अभियंता, उपसा सिंचन योजना, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 
२८)अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे. 

२९) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग 

३०) कार्यकारी अभियंता, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक. 

३१) कार्यकारी अभियंता, गिरणा नदी खोरे प्रकल्प विभाग, नाशिक 

३२) सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग 

३३) सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

38) कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


